१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार Million 
Plus Cities अंतर्गत सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील 
पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा 
व्यवस्थापन (For improving conservation,supply and 


management of water and _ efficient solid waste 
management_measures) साठीच्या अनुदानाचा हप्ता साठीच्या अनुदानाचा हप्ता 
आहरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/प्र.क्र.११५/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०२२ 


ol 


वाचा :- 

१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, 
दि.२८.१०.२०२० . 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, 
दि.३०.०४.२०२१ . 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, 
दि.०३.०५.२०२१ 

४. केंद्र शासनाचे पत्र (ULB Release No.57/2022-23) क्रमांक 7१५(४५) /FC-XV/ FCD/ 
२०२०-२५,दिनांक १९.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


वाचा क्र. ४ येथील दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२ च्या आदेशान्वये १५ व्या वित्त 
आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटाकरीता पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी 
घनकचरा व्यवस्थापन (For improving conservation, supply and management of water 
and efficient solid waste management measures) यासाठी सन २०२१-२२ वर्षाचा हप्ता रु. 
७९९.०० कोटी इतके अनुदान प्राप्त झालेले असुन सदर अनुदान Million Plus Cities गटाकरीता 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय:- 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र.४ येथील 
आदेशान्वये मुक्‍त करण्यात आलेला सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील Million Plus Cities 


गटासाठी पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन (For improving य व व्यवस्थापनात Sane व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन (For improvin 


measures) a यासाठीच्या अनुदानाच्या हप्त्यापोटी रु. ७९९.०० कोटी इतका निधी सह आयुक्‍त तथा 


सह संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे आहरीत करण्यास याद्वारे शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. निधीच्या विनियोगाबाबतची कार्यपद्धती वाचा येथील संदर्भ क्र.3 अन्वये 
निश्चित करण्यात आली आहे.. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र. ११५ /नवि-४ 


२. सदर रु. ७९९.०० कोटी इतको रक्‍कम सह आयुक्‍त तथा सह संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधीच्या Million Plus Cities 
गटातील नागरी समुह/शहरे निहाय वितरणाबाबत सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त 
आयोगाच्या अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ सह आयुक्‍त तथा 
सह संचाळक,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. सदर 
अनुदानातून खर्च करताना शासन निर्गमित करेल अज्ञा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तसेच 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार करणे बंधनकारक राहील. सदरचे अनुदान “सशर्त” म्हणून 
वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. '१५व्यावित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार सन २०२१-२०२२ करिता प्राप्त झालेला Million 
Plus Cities गटासाठी पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन (For 
improving conservation,supply and management of water and efficient solid waste 
management measures) साठीच्या अनुदानाचा हप्ता Million Plus Cities _ गटातील नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्यात येत असून सदरचा खर्च हा "मागणी क्र.एफ-२,२२१७ 
नगर विकास, ०५,इतर नगर विकास योजना,१९१,नागरी स्थानिक संस्था, नागरी विकास 
प्राधिकरण,नागरी विकास बोर्ड इत्यादींना सहाय्य,(००)(०३) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशींनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहायक अनुदाने (अनिवार्य), (२२१७ A348) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या लेखाशिर्षातर्गत सन 2022-2023 या चालू वित्तीय वर्षाकरीता 
उपलब्ध असणाऱ्या तरतूदीमधून खर्ची घालण्यांत यावा. 
५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन 
संचाळनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक आयुक्‍त (लेखा), नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक ४६ /२०२२/विआक, दिनांक 
२५.१०.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२७१२२३३२५५२५ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHENDRA ८५७ ०. 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
PA R BAT DA LV | OF MAHARASHTRA, OU = URBAN 

DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Date: 2022.10.27 12:26:29 +05'30' 


(महेंद्र दळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१, मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव 
2. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
४. आयुक्‍त व संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र. ११५ /नवि-४ 


प. सह आयुक्त व सह संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, 
मुंबई 

६. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

छ. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८ सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९. सर्व जिल्हाधिकारी 

१०. आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 

११, मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 

१२. सर्व मुख्य कार्य अधिकारी, सर्व कटकमंडळ 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, 
मुंबई 

१५. प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

१६. निवडनस्ती, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


3333333 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र. ११५ /नवि-४ 


शासन निर्णय क्रमांकः- एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र.११५/नवि-४, दिनांक २५ ऑक्टोबर, 2022 सोबतचे 


परिशिष्ट. 
अ.क्र. | मनपा/नपा/कटकमंडळ |  नागरीसमुह | अनुज्ञेय निधी (रक्‍कम रुपये) 
ze बृहन्मुंबई मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ३,२२,१९,८६,५७२ 
२ नवी मुंबई मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ३२,१७,३०,७२८ 
३ ठाणे मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ४९,९०,८१,१५१ 
४ | कल्याण - डोंबीवली मनपा | बृहन्मुंबई नागरी समुह ३५, ६०, ६६,७४६ 
षु मिरा-भायंदर मनपा  । बृहन्मुंबई नागरी समुह २३,४१,३९,२७६ 
६ उल्हासनगर मनपा  । बृहन्मुंबई नागरी समुह १२,८०,०१,२२७ 
9 अंबरनाथ नपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ७,९५,४५,५२० 
¢ बदलापुर नपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ५,९४,४८,७८० 
१.बृहन्मुंबई नागरी समुह एकुण ४९०,००,००,००० 
zs पुणे मनपा पुणे नागरी समुह ८४,३७,४०, २७२ 
२ पिंपरी चिंचवड मनपा । पुणे नागरी समुह ४४,९१,७५, २७० 
३ पुणे कटकमंडळ पुणे नागरी समुह १,९४,५८,८२० 
8 देहु रोड कटकमंडळ  । पुणे नागरी समुह १,८३,२५५८३ 
षु खडकी कटकमंडळ  । पुणे नागरी समुह १,९३,००,०५५ 
२ पुणे नागरी समुह एकुण १३५,००,००,००० 
fa | नाशिक मनपा नाशिक नागरी समुह ३९,८१,४४, ३७१ 
२ भगूर नगरपरिषद नाशिक नागरी समुह ३०,९८,७६१ 
३ देवराळी कटकमंडळ | नाशिक नागरी समुह १,८७,५६,८६८ 
३.नाशिक नागरी समुह एकुण ४२,००,००,००० 
| a | औरंगाबाद मनपा औरंगाबाद नागरी समुह ३१,३८,३४,८८५ 
२ | औरंगाबाद कटकमंडळ | औरंगाबाद नागरी समुह ६१,६५,११५ 
४.औरंगाबाद नागरी समुह एकुण ३२,००,००,००० 
[aie नागपुर मनपा नागपुर नागरी समुह ६५,५७,७६,४०२ 
२ वाडी नगरपरिषद नागपुर नागरी समुह १,४२,२३,५९८ 
५.नागपुर नागरी समुह एकुण ६७,००,००,००० 
1१ | वसई विरार मनपा वसई विरार शहर ३३,००,००,००० 
६ .वसई विरार Bex एकुण ३३,००,००,००० 
एकुण (अक्षरी रुपये सातशी नव्याण्णव कोटी फक्त) ७९९,००,००,००० 
PARBAT 04-00 -sxienemoamen, 
(महेंद्र दळवी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


